विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरावती जि. अमरावती येथे EPABX 
सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/विसंसेरुअमएसीदुरुस्ती,/२६६९-७०/१७, दिनांक २४.०३.२०१७. 


प्रस्तावना : 

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे EPABX सुविधा उपलब्ध 
करण्याच्या कामाचे रुपये १२,०७,४०५/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHIMA प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे EPABX सुविधा उपलब्ध 
करण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, अमरावती यांनी तयार केळे आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ cab व जीएसटी १२ टक्के यांचा समावेश करण्यात आला असून 
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या अंदाजपत्रकातील नमूद बाबीनुसार एकूण रु. १२,०२,४२९/- इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व area अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाझा वास्तुझास््रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३ 


8) 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठोे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथील विविध विभागातील पॅकेज 
युनिट एअर HSA दुरुस्ती कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष ""४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 
सहाय्य-( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ( पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात यावा. 


४. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे EPABX सुविध उपलब्ध 


करण्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य 


सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३ 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 
अनौपचारी संदर्भ क्रमांक ५१०/१८ इमा-२ दिनांक १६.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१२१७३७८११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a Digitally signed by Rajendra 
R aj e Nn d r a Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 


S h a m raoj j a = Government Of Maharashtra, 


U = Public Health Department 


Kaurte क 
(रा.शा. BRA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला 
६. अधिक्षक विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अमरावती. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Page 1 


ESTIMATE 
Name of work:- Providing EPABX System To Superspeciality Hospital Ph. ॥ Amravati 
Sanc. Estt.No. OW/ | EE/Amt 2018-19 


1-1-9. |Supplying & erecting |.S.I. mark Rigid P.V.C.| 350.0 107.00 Mtr 37450.00 
conduit 25 mm. dia. with necessary 
accessories in wall/floor with chiselling 
appropriately as per specification No: WG- 
MAICC, para no. 1.2.1 

-2-12. |Supplying and erecting PVC trunking (PVC} 450.0 41.00 18450.00 
casing-n-capping) of size 32 mm _ with 
accessories on wall/ceiling as per specification 
No: WG-MA/CON, para no. 1.1.2 

1-11-29 |Crystal Digital Concepts make Digital EPABX 51165.00 51165.00 
Unit 16 Junction & 64 Extension Expandable 


upto 184 Ports With Oprator Console & Power 

1-11-10.|Supplying, erecting & commissioning MDF Box 18839.00 | Each |} 18839.00 
600 x 600 pairs as per specification No. WG- 
TW 


Supply With Battery Backup (Battery Extra) 
5 | 1-11-31 |Supplying, installing, testing & commissioning] 100.0 689.00 | Each | 68900.00 


Mode- Crystal db 184 
approved type Push _ button’ telephone 
instrument desk top/wall mount unit as per 


approve 


specifi n 
1-11-5 |Supplying, erecting & commissioning MDF Box 6178.00 | Each| 6178.00 
200 x 200 pairs as per specification No. WG- 
TW. 
3-6-3 |Supplying, installing, testing & commissioning of 10198.00 | Each | 10198.00 
1400 VA Digital pure sine wave inverter 
based on IGBT technology single phase 
230V,50 Hz complete as per specification no 
AP-INV (Without batteries) 
3-8-5 |Supplying and erecting 12 V/180AH TUBULAR 14421.00 | Each | 28842.00 
Battery with battery terminal wire, duly charged 
complete with 36 months warranty complete 
1-11-20.]Supplying, erecting & commissioning Krone} 20.0 313.00 | Each| 6260.00 
module of 10 pairs as per specification No. WG 
TW 
10 | 1-10-17.|Supplying & erecting Jelly filled armoured} 300.0 | 617.00 Mtr. | 185100.00 
telephone cable 100 pair with 0.5 mm dia. laid 
in provided trench as per specification No. WG- 
Tw 
11 | 1-10-6. |Supplying & erecting telephone cable 10 pair| 550.0 66.00 Mtr. | 36300.00 


with 0.5 mm dia. laid in provided PVC casing / 
conduit as per specification No. WG-TW 


Page 2 
ESTIMATE 
Name of work:- Providing EPABX System to Superspeciality Hospital Ph.Il 


Sanc. Estt. No. OW/ /EE/Amt 2018-19 


[Amount _| mount 
18000.00 


Supplying & erecting telephone cable 5 pair with 
0.5 mm dia. laid in provided PVC casing/ conduit 
as per specification No. WG-TW 

Supplying and erecting telephone cable 2 pair 
with 0.5 mm dia. laid in provided PVC casing 


450.0 Mtr 
conduit as per specification No. WG-TW 


19.00 Mtr. | 48450.00 
Note 1 Additional 16 extension card 
Additional 24 extension card 
Note3 Additional 8 Trunk lines card 


17 16-1-1 Making trench in soft soil of suitable width and 250.0 | 151.00 Mtr. 
depth as per IS for laying provided L.T cable up to 
25 sp mm complete. As per specification No. CW- 
EXN-CTR 


37750.00 


1g. | NCSR_ | 8 port line extn. Card for expansion 13500.00 10500.00 
19 | NCSR__| Oprator console 25000.00 
[NCSR | Stand by card for CPU [ 35000 __| 
[21 _| NCSR es Gateway for 2 Ports 15000.00 
eo ०450 


Ga aaa 
aes 


